शालेय शिक्षण विभागाच्या अधिपत्याखालील क्षेत्रीय 
कार्यालयामधील अतिरिक्त असलेली समकक्ष पदे 
आव्यक असलेल्या समान वेतनश्रेणीतील पदांवर 
स्थानांतरीत करण्याबाबत- सुधारणा. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक- आबंध २०१७/प्र.क्र.४१/१७/प्रशा-५ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक- ०७ डिसेंबर, २०१८. 


पहा- १) शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्र.संकीर्ण १००२/(१५९/०२)/प्रश्ा-५ 

दि. १७.३.२००३ 

२) शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्र. डाएट४५१६/(४०/१६)/प्रशिक्षण, 
दि. १७.१०.२०१६ 

३) शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्र. आबंध२०१७/प्र.क्र.४१/१७/प्रशा-५, 
दि. ३१.०७.२०१७ 

४) संचालक, महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद (विद्या प्राधिकरण), पुणे 
यांचे पत्र क्र.विद्याप्राधिकरण/पुनर्रचना/२०१७/आस्था/३३५, दिनांक १९.०१.२०१८ 


प्रस्तावना:- 

शालेय शिक्षण विभागाचा आकृतीबंध दिनांक १७.०३.२००३ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये 
निश्चित करण्यात आला आहे. संदर्भाधीन दिनांक १७.१०.२०१६ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये विद्या 
प्राधिकरणाची पुर्नरचना करण्यात आली असून, त्यामध्ये महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक संशोधन व 
प्रशिक्षण परिषद (विद्या प्राधिकरण) पुणे ही राज्यस्तरावरील शिखर संस्था व विभागीय स्तरावर 
प्रादेशिक प्राधिकरणे तसेच जिल्हा स्तरावर जिल्हा शैक्षणिक सातत्यपूर्ण व्यावसायिक विकास संस्था 
यामधील पदांची संरचना नमूद करण्यात आली आहे. सदर संरचनेनुसार दिनांक ३१.७.२०१७ 
रोजीच्या शासन निर्णयाद्वारे, संबंधित संस्थेमध्ये पूर्वी मंजूर करण्यात आलेली पदे तसेच विभागास 
आवऱ्यकता नसलेल्या अतिरिक्‍त पदांमधीळ समकक्ष वेतनश्रेणीमधीलळ पदे यामधून (१) विद्या 
प्राधिकरण, पुणे (२) विभाग स्तरावर विभागीय विद्या प्राधिकरणे तसेच (३) जिल्हा स्तरावर जिल्हा 
शैक्षणिक सातत्यपूर्ण व्यावसायिक विकास संस्थेतील पदे पुनर्रचनेनुसार मंजूर करण्यात आली 
आहेत. सदर पदांमध्ये काही फेरबदल करुन सुधारणा करण्याबाबत तसेच अतिरिक्‍त पदे मंजूर 
करण्याबाबत संचालक, म.रा.शै.सं.व प्र.प., पुणे यांनी शासनास विनंती केली होती. सदर विनंती 
विचारात घेऊन मंजूर करण्यात आलेल्या पदांमध्ये अथवा पदसंरचनेमध्ये आवश्‍यक ती सुधारणा 
करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्या अनुषंगाने महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक संशोधन व 
प्रशिक्षण परिषद (विद्या प्राधिकरण) पुणे , प्रादेशिक विद्या प्राधिकरणे व जिल्हा शैक्षणिक सातत्यपूर्ण 


शासन निर्णय क्रमांकः आबंध २०१७/प्र.क्र.४१/१७/प्रशा-५ 


व्यावसायिक विकास संस्था या संस्थांमधील मंजूर पदांचा तसेच समकक्ष वेतनश्रेणीतील पदांमध्ये 
आवश्यक ती सुधारणा करण्याबाबत पुढीलप्रमाणे निर्णय घेण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय:- 
१. महाराष्ट्र राज्य शौक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद (विद्या प्राधिकरण) येथे प्रशासन शाखेत 
वर्ग करण्यात येणारी गट-अव गट-ब ची पदे- 

महाराष्ट्र राज्य शौक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद (विद्या प्राधिकरण) येथे गट-अ (ग्रेड 
वेतन रु.५४००) ची १६ पदे मंजूर होती. त्यामध्ये ग्रेड वेतन रु. ५४००/- या समकक्ष वेतनश्रेणीची 
आणखी ६ पदे मंजूर करण्यात आली आहेत. त्यामुळे महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण 
परिषदेस ग्रेड वेतन रु.५४०० या वेतनश्रेणीमध्ये एकूण २२ पदे ज्येष्ठ अधिव्याख्याता या पदनामाने 
उपलब्ध करुन देण्यात आली आहेत. दिनांक ३१.०७.२०१७ रोजीच्या शासन निर्णयासोबत 
जोडलेल्या प्रपत्र-ब मध्ये अ.क्र. १० ते ३१ येथे सदर २२ पदांचा तपशील नमूद करण्यात आला आहे. 
त्यामधील रु. ५४००/- ग्रेड वेतन वेतनश्रेणी असलेली गट-अ मधील ज्येष्ठ अधिव्याख्याता पदनामाची 
६ पदे पुन्हा प्रशासन शाखेमध्ये सहायक संचालक (प्रशासन शाखा) या पदामध्ये रुपांतरित करण्यात 
येत आहेत. 

तसेच, महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद (विद्या प्राधिकरण), पुणे येथील 
गट-ब अंतर्गत ग्रेड वेतन रु. ४८००/- वेतनश्रेणी मधील अधिव्याख्याता, मूल्यमापन अधिकारी, 
उपसंपादक, सहायक सचिव, सांख्यिकी सहायक, क्षेत्राधिकारी, विषय तज्ञ, समन्वयक या 
पदनामाची एकूण ३५ पदे दिनांक ३१.०७.२०१७ रोजीच्या शासन निर्णयामध्ये प्राध्यापक, गट-ब या 
पदनामात ग्रेड वेतन रु.४८००/-या वेतनश्रेणीत रूपांतरीत करण्यात आली आहेत. त्यातील ११ पदे 
ही प्रशासन शाखेत वर्ग करण्यात येत असून, यापुढे सदर पदे कार्यक्रम अधिकारी (प्रशासन शाखा) हे 
पदनाम धारण करतील. प्रशासन शाखेत वर्ग करण्यात आलेल्या गट-अ मधील ६ पदे व गट-ब 
मधील ११ पदांचा सविस्तर तपशील या शासन निर्णया सोबत जोडलेल्या प्रपत्र-१ मध्ये सुधरित 
स्वरुपात नमूद करण्यात आला आहे. 
२. समकक्ष वेतनश्रेणीमधील पदे एका संस्थेमधून अन्य संस्थेत वर्ग करणेबाबत - 

दिनांक ३१.०७.२०१७ रोजीच्या शासन निर्णयातील प्रपत्र-ब मध्ये विभागीय विद्या प्राधिकरण, 
नागपूर मधील अ.क्र. १९ वर दर्शविलेले विशेष कार्य अधिकारी (गट-क) हे पद, सन २००३ च्या 
आकृतीबंधामध्ये गट-ब चे आहे. दिनांक ३१.०७.२०१७ च्या शासन निर्णयामध्ये सदर पदाची 
वेतनश्रेणी ग्रेड वेतन रु.४४०० अशी नजर चुकीने नमूद करण्यात आली आहे. तथापि, प्रत्यक्षात सदर 
पदाचे ग्रेड वेतन रु.४८०० इतके आहे. सदर पद विभागीय विद्या प्राधिकरण, नागपूर येथून वगळून 
महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, पुणे (विद्या प्राधिकरण) येथील प्रशासन 
शाखेत गट-ब (वेतनश्रेणी ४८०० ग्रेड पे) मध्ये वर्ग करण्यात येत असून, यापुढे सदर पद कार्यक्रम 
अधिकारी (प्रशासन शाखा) या नावाने ओळखले जाईल. दि. ३१.०७.२०१७ रोजीच्या शासन 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः आबंध २०१७/प्र.क्र.४१/१७/प्रशा-५ 


निर्णयातील प्रपत्र-ब मधील आवश्‍यक सुधारणा या शासन निर्णयासोबत जोडलेल्या प्रपत्र-२ मध्ये 
नमूद करण्यात आली आहे. 

शासन निर्णय, दिनांक ३१.७.२०१७ सोबतच्या प्रपत्र-ब मध्ये विभागीय विद्या प्राधिकरण, 
नाशिक मधील अ.क्र.१ वर दर्शविलेले शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक) ठाणे कार्यालयातील शिक्षण 
उपनिरिक्षक हे समकक्ष वेतनश्रेणीत “प्राध्यापक" पदनामात स्थानांतरित करण्यात आले आहे. आता 
शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक) ठाणे कार्यालयातील शिक्षण उपनिरीक्षक या पदाऐवजी शिक्षणाधिकारी 
(माध्यमिक), कोल्हापूर कार्यालयातील उपशिक्षणाधिकारी हे पद स्थानांतरित करण्याचा निर्णय 
घेण्यात आला आहे. सबब, सन २००३च्या आकृतीबंधामध्ये शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक) कोल्हापूर 
येथे उपशिक्षणाधिकारी गट-ब संवर्गातील (ग्रेड पे रु.४८००) येथे मंजूर ५ पदांपैकी १ पद कमी करुन 
त्यांचे समकक्ष पदामध्ये स्थानांतरित करुन विभागीय विद्या प्राधिकरण, नाशिक येथे प्राध्यापक 
पदनामात स्थानांतरित करण्यात येत आहे. दि. ३१.०७.२०१७ रोजीच्या शासन निर्णयातील प्रपत्र-ब 
मधील आवरऱ्यक दुरुस्ती या शासन निर्णयासोबत जोडलेल्या प्रपत्र-२ मध्ये नमूद करण्यात आली 
आहे. 
३. दिनांक ३१.०७.२०१७ च्या शासन निर्णयासोबत जोडलेल्या प्रपत्रातून वगळण्यात येणारी पदे- 

शासन निर्णय दिनांक ३१.०७.२०१७ च्या सोबत जोडलेल्या प्रपत्र-ब मधील महाराष्ट्र राज्य 
शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, पुणे ( विद्या प्राधिकरण) तसेच प्रादेशिक विद्या प्राधिकरण या 
संस्थेमधून वगळण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. सदर वगळण्यात आलेल्या पदांचा सविस्तर 
Tales सकारण सोबतच्या प्रपत्र-३ मध्ये दर्शविण्यात आला आहे. 
४. वाढीव स्वरुपात देण्यात येणारी पदे- 

दिनांक ३१.०७.२०१७ सोबतच्या प्रपत्र-ब मधील आकृतीबंधातील वर्गीकरणानुसार महाराष्ट्र 
राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, पुणे (विद्या प्राधिकरण) यांना लिपिक संवर्गात ४८पदे 
(मुख्य लिपिक ४, वरिष्ठ लिपिक ११, कनिष्ठ लिपिक ३३) मंजूर करण्यात आली आहेत. सन २००३ 
च्या आकृतीबंधामध्ये महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, पुणे यांना सहायक 
अधिक्षक पदनामाची २ पदे व सहायक ग्रंथपाल पदनामाचे १ पद मंजूर आहे. सदर ३ पदे विद्या 
प्राधिकरण, पुणे येथे अतिरिक्‍त स्वरुपात देण्याची विनंती संचालक, महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक 
संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, पुणे यांनी केली आहे. संचालकांची विनंती मान्य करुन सहायक 
अधिक्षक-२ पदे व सहायक ग्रंथपाल-१ पद विद्या प्राधिकरण, पुणे येथे अतिरिक्‍त स्वरुपात मंजूर 
करण्यात येत आहेत. तथापि, सदर ३ पदे मंजूर करताना दिनांक ३१.०७.२०१७ रोजीच्या शासन 
निर्णयातील प्रपत्र-ब मधीळ कनिष्ठ लिपिक संवर्गातील ३ पदे कमी करण्यात येत आहेत. विद्या 
प्राधिकरण, पुणे यांना अतिरिक्‍त स्वरुपात मंजूर करण्यात आलेल्या 3 पदांचा सविस्तर तपशिल 
सोबतच्या प्रपत्र-४ मध्ये नमूद केला आहे. वित्त विभागाच्या दिनांक २ जून,२०१५ च्या शासन 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः आबंध २०१७/प्र.क्र.४१/१७/प्रशा-५ 


निर्णयामधीळ तरतूदीनुसार विभागास देण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करुन सदर निर्णय 
घेण्यात आला आहे. 
ष्‌. अन्य सुधारणा :- 

(i) शासन निर्णय, दिनांक ३१.०७.२०१७ सोबत जोडलेल्या प्रपत्र-ब मध्ये अ.क्र.३, ४, ५, ६, 
७ येथील विद्या प्राधिकरण, पुणे येथे स्थानांतरित केलेल्या प्राचार्य पदनामांचा ग्रेड पे रु. ७६०० 
दर्शविण्यात आला आहे. सदर ग्रेड वेतन चुकीचा नमूद करण्यात आला आहे. सदर ग्रेड वेतन 
रु.७६०० ऐवजी रु. ६६०० असा सुधारित करुन वाचण्यात यावा. 

(i) दिनांक ३१.०७.२०१७ रोजीच्या झासन निर्णयासोबत जोडलेल्या प्रपत्र-अ मध्ये जिल्हा 
शैक्षणिक सात्तत्यपूर्ण व्यावसायिक विकास संस्थेसाठी एकूण आवश्‍यक पदांची संरचना निश्चित 
करताना कार्यशाळा सहायक पदनामाची २ पदे मंजूर करण्यात आली आहेत. तसेच सन २००३ च्या 
आकृतीबंधामध्ये मंजूर असलेले लघुलेखकाची २ पदे कमी करण्यात आली आहेत. तथापि, 
संचालक, विद्या प्राधिकरण यांनी कार्यशाळा सहायकाच्या 2 पदांऐवजी कार्यशाळा सहायकाचे १ पद 
व लघुलेखक (निम्नश्रेणी) १ पद जिल्हा शैक्षणिक सात्तत्यपूर्ण व्यावसायिक विकास संस्थेसाठी मंजूर 
करण्याची विनंती केळी आहे. सदर विनंती मान्य करण्यात येत असून, शासन निर्णय, दिनांक 
39.09.2099 च्या प्रपत्र-अ मधील जिल्हा शैक्षणिक सात्तत्यपूर्ण व्यावसायिक विकास संस्थेच्या 
पदामध्ये बदल करण्यात येत असून, करण्यात आलेला बदल / सुधारणा यासोबत प्रपत्र-५ येथे नमूद 
करण्यात आला आहे. 


६. सन २००३च्या आकृतीबंधामध्ये महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, पुणे 
या संस्थेसाठी ऑपरेटर-कम-टेक्निशियन हे पद मंजूर आहे. तथापि, दिनांक ३१.७.२०१७ रोजीच्या 
शासन निर्णयामध्ये सदरचे पद मंजूर करण्यात आलेले नाही. संचालक, महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक 
संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, पुणे यांनी सदरचे पद मंजूर करुन देण्याची पुन्हा एकदा विनंती केली 
आहे. मात्र, सदर विनंती अमान्य करण्यात येत असून, ऑपरेटर-कम-टेक्निशियन ह्या पदाचे काम 
कंत्राटी पध्दतीने करुन घेण्याबाबत संचालकांनी व्यवस्था करावी. 

७. दिनांक १७.१०.२०१६ रोजीच्या शासन निर्णयातील मुद्दा क्र.६.१.१ येथे जिल्हा शैक्षणिक 
सात्तत्यपूर्ण व्यावसायिक विकास संस्थेमध्ये विषय सहायकांची विषयानुरुप भाषा, गणित, विज्ञान, 
इंग्रजी , समावेशित शिक्षण आणि माहिती तंत्रज्ञान (॥) या विषयांसाठी प्रत्येकी दोन याप्रमाणे विषय 
सहायकांची एकूण १२ अतिरिक्‍त पदे मंजूर करण्यात आली आहेत. त्यामध्ये सामाजिकशास्त्र या 
विषयाचा अंतर्भाव नव्हता. त्यामुळे नमूद ६ विषयांमध्ये सामाजिक शास्त्र या विषयाचा समावेश करुन, 
विज्ञान विषयासाठी असलेल्या विषय सहायकांच्या २ पदांपैकी विषय सहायकाचे १ पद सामाजिक 
शास्त्र या विषयासाठी उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः आबंध २०१७/प्र.क्र.४१/१७/प्रशा-५ 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८१२१०१५४२२००३२१ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रत, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Ravindra Pralhad Ate 
मि IN: c=IN, o=Govern 
5. 
Ravindra 
0र्नत5 8 
170 a772d, 
.db5809b000f33d263 
fa h a e 8b5821d14e4 1dffa, 
cn=Ra\ \te 
Date: 2 49:23 +05'30! 


(र.प्र. आटे) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. मा. राज्यपाल 
२. मा. मुख्यमंत्री 

३. मा. मंत्री (शालेय शिक्षण) 

४. मा. विरोधी पक्षनेता (विधानपरिषद/ विधानसभा) 

५. सर्व मा. विधानपरिषद सदस्य/विधानसभा सदस्य 

६. मा. मुख्य सचिव 

७. अप्पर मुख्य सचिव, वित्त विभाग/सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय, मुंबई 
८. प्रधान सचिव, ग्राम विकास विभाग/नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
९. सर्व मंत्रालयीन विभागांचे सचिव 

१०. महाळेखापाल-१/२ (लेखा परिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/नागपूर 

११. आयुक्त, शिक्षण महाराष्ट्र राज्य , पुणे 

१२. सर्व जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, 

१३. सर्व महानगरपालिकांचे आयुक्‍त 

१४.सर्व संचालक, शालेय शिक्षण 

१५. सर्व विभागीय अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य माध्य. व उच्च माध्य. शिक्षण मंडळ 
१६. सर्व प्राचार्य,विभागीय विद्या प्राधिकरण/जिल्हा शैक्षणिक सातत्यापूर्ण व्यावसायिक विकास संस्था, 
१७. सर्व विभागीय शिक्षण उपसंचालक, 

१८.सर्व शिक्षणाधिकारी 

१९. लेखा व अधिदान अधिकारी, मुंबई 

२०. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 

२१.सर्व कार्यासने, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 

22. निवडनस्ती, प्रश्ञा-५. 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांक आबंध२०१७/प्र.क्र.४१/१७/प्रशा-५,दिनांक-०७.१२.२०१८ सोबतचे प्रपत्र-१ 
दिनांक ३१.०७.२०१७ रोजीच्या शासन निर्णयातील प्रपत्र-ब मधील प्रशासन शाखेत वर्ग केलेली पदे 


सन 2003 च्या आकृतीबंधातील पदनाम व कार्यालय दिनांक ३१.०७.२०१७ रोजीच्या शासन निर्णयामध्ये मंजूर केलेल्या विद्या | या शा.नि. व्दारे विद्या प्राधिकरणात प्रशासन 
प्राधिकरणातील पदांचा तपशील शाखेसाठी वर्ग केलेली गट-अ ची पदे 
अ ब क 
अ.क्र. | पदनाम गट | कार्यालय | ost | पदनाम गट | कार्यालय वेतन TSF पदस्तर | पदनाम । कार्यालय | वेतन TSF 
संरचना संरचना 
१ २ ३ 8 4 g 9 ८ ९ १० ११ १२ १३ १४ १५ 
१० ।व्य.मा. अ | aad ५४०० | wks अ | विद्या १५६००- | ५४०० | समकक्ष य विद्या १५६००- | ५४०० 
अधिकारी नि.सं.पुणे अधिव्याख्याता प्राधिकरण पुणे | ३९१०० | प्राधिकरण | ३९१०० 
प्रशासन | पुणे 
ख् 
११ ।व्य.मा. अ । व्य.मा.व नि. ५४०० । ज्येष्ठ अ | विद्या १५६००- | ५४०० | समकक्ष | सहायक | विद्या १५६००- | ५४०० 
अधिकारी सं. नाशिक अधिव्याख्याता प्राधिकरण पुणे | ३९१०० संचालक | प्राधिकरण | ३९१०० 
(प्रशासन | पुणे 
शाखा) 
२७ ।उपसचिव ।अ ।म.रा.शै.स. | ५४०० | ज्येष्ठ अ | विद्या १५६००- | ५४०० | समकक्ष | सहायक | विद्या १५६००- | ५४०० 
व प्र.प.पुणे अधिव्याख्याता प्राधिकरण पुणे | ३९१०० संचालक | प्राधिकरण | ३९१०० 
(प्रशासन | पुणे 
शाखा) 
२८  । प्रकल्प अ । ARTA. | ५४०० । ज्येष्ठ अ | विद्या १५६००- | ५४०० | समकक्ष | सहायक | विद्या १५६००- | ५४०० 
अधिकारी व प्र.प.पुणे अधिव्याख्याता प्राधिकरण पुणे | ३९१०० संचालक | प्राधिकरण | ३९१०० 
(प्रशासन | पुणे 
शाखा) 
२९ । संपादक अ | ARTA. | ५४०० | ज्येष्ठ अ | विद्या १५६००- | ५४०० | समकक्ष | सहायक | विद्या १५६००- | ५४०० 
व प्र.प.पुणे अधिव्याख्याता प्राधिकरण पुणे | ३९१०० संचालक | प्राधिकरण | ३९१०० 
(प्रशासन | पुणे 
शाखा) 
३० । कार्यक्रम अ । ARTA. | ५४०० | ज्येष्ठ अ ।विद्या १५६००- | ५४०० | समकक्ष | सहायक | विद्या १५६००- | ५४०० 
अधिकारी व प्र.प.पुणे अधिव्याख्याता प्राधिकरण पुणे | ३९१०० संचालक | प्राधिकरण | ३९१०० 
(प्रशासन | पुणे 
शाखा) 


सन २००३ च्या आकृतीबंधातीळ पदनाम व कार्यालय 


दिनांक ३१.०७.२०१७ रोजीच्या शासन निर्णयामध्ये मंजूर केलेल्या 
विद्या प्राधिकरणातील पदांचा तपशील 


या शा.नि. द्वारे विद्या प्राधिकरणात प्रशासन शाखेसाठी | 
वर्ग केळेळी गट-ब ची पदे 


अ. | पदनाम ग | कार्यालय ग्रेडपे [पदनाम | गट | कार्यालय वेतन | OSU । पदस्तर । पदनाम कार्यालय | वेतन ग्रेडपे 
क्र. संरचना संरचन 
३५ | अधिव्याख्याता | ब । म.रा.शै.सं. व | ४८०० | प्राध्यापक |ब॒ | विद्या ९३००- | ४८०० | समकक्ष | कार्यक्रम विद्या ९३००- | ४८०० 
प्र.प., पुणे प्राधिकरण, । ३४८०० अधिकारी, प्राधिकरण । ३४८०० 
पुणे प्रशासन शाखा | पुणे 
४६ । मुल्यमापन ब | AR. व | ४८०० | प्राध्यापक |e | विद्या ९३००- | ४८०० | समकक्ष | कार्यक्रम विद्या ९३००- | ४८०० 
अधिकारी प्र.प., पुणे प्राधिकरण, । ३४८०० अधिकारी, प्राधिकरण । ३४८०० 
पुणे प्रशासन शाखा | पुणे 
yo । उपसंपादक |g ।म.रा.शी.सं. व | ४८०० | प्राध्यापक ब | विद्या ९३००- | ४८०० | समकक्ष | कार्यक्रम विद्या ९३००- | ४८०० 
प्र.प., पुणे प्राधिकरण, ३४८०० अधिकारी, प्राधिकरण =| ३४८०० 
पुणे प्रशासन शाखा | पुणे 
५१ ।सहा.सचिव ।ब ।म.रा.शी.सं. व | ४८०० | प्राध्यापक |g | विद्या ९३००- | ४८०० | समकक्ष | कार्यक्रम विद्या ९३००- | ४८०० 
प्र.प., पुणे प्राधिकरण, ३४८०० अधिकारी, प्राधिकरण =| ३४८०० 
पुणे प्रशासन शाखा | पुणे 
५३ | सांख्यिकी ब॒ | म.रा.शी.सं. व | ४८०० । प्राध्यापक | aq | विद्या ९३००- | ४८०० | समकक्ष । कार्यक्रम विद्या ९३००- | ४८०० 
प्र.प., पुणे प्राधिकरण, । ३४८०० अधिकारी, प्राधिकरण । ३४८०० 
पुणे प्रशासन शाखा | पुणे 
५४ | सहा. ब | ARTA व | ४८०० | प्राध्यापक |ब॒। विद्या ९३००- | ४८०० | समकक्ष | कार्यक्रम विद्या ९३००- | ४८०० 
क्षेत्रधिकारी प्र.प., पुणे प्राधिकरण, । ३४८०० अधिकारी, प्राधिकरण | ३४८०० 
पुणे प्रशासन शाखा | पुणे 
५५ | सहा. ब | ARTA व | ४८०० | प्राध्यापक | ब | विद्या ९३००- | ४८०० | समकक्ष | कार्यक्रम विद्या ९३००- | ४८०० 
क्षेत्रधिकारी प्र.प., पुणे प्राधिकरण, ३४८०० अधिकारी, प्राधिकरण | ३४८०० 
पुणे प्रशासन शाखा | पुणे 
६१ | समन्वयक ब ।म.राशै.सं. व | ४८०० | प्राध्यापक |ब॒ | विद्या ९३००- | ४८०० | समकक्ष | कार्यक्रम विद्या ९३००- | ४८०० 
प्र.प., पुणे प्राधिकरण, ३४८०० अधिकारी, प्राधिकरण =| ३४८०० 
पुणे प्रशासन शाखा | पुणे 


६२ | समन्वयक ब | ARTA. व | ४८०० | प्राध्यापक |ब॒ | विद्या ९३००- | ४८०० | समकक्ष | कार्यक्रम विद्या ९३००- : 
प्र.प., पुणे प्राधिकरण, । ३४८०० अधिकारी, प्राधिकरण । ३४८०० 
पुणे प्रशासन शाखा | पुणे 
६३ | समन्वयक ब | ARTA व | ४८०० | प्राध्यापक |ब॒ | विद्या ९३००- | ४८०० | समकक्ष | कार्यक्रम विद्या ९३००- | ४८०० 
प्र.प., पुणे प्राधिकरण, । ३४८०० अधिकारी, प्राधिकरण । ३४८०० 
पुणे प्रशासन शाखा | पुणे 
६४ | समन्वयक ब | ARTA. व | ४८०० | प्राध्यापक |ब॒ | विद्या ९३००- | ४८०० | समकक्ष | कार्यक्रम विद्या ९३००- | ४८०० 
प्र.प., पुणे प्राधिकरण, ३४८०० अधिकारी, प्राधिकरण | ३४८०० 
पुणे प्रशासन शाखा | पुणे 


शासन निर्णय क्रमांक आबंध२०१७/प्र.क्र.४१/१७/प्रश्ा-५,दिनांक-०७.१२.२०१८ सोबतचे प्रपत्र-२ 


दिनांक ३१.०७.२०१७ च्या शासन निर्णयातील प्रपत्र-ब मधील वर्ग केलेली पदे 


सन २००३ च्या आकृतीबंधातील पदनाम व 


दिनांक ३१.०७.२०१७ रोजीच्या शासन निर्णयामध्ये मंजूर केलेल्या 


या झा.नि.व्दारे विद्या प्राधिकरण, पुणे येथे 


कार्यालय विभागीय विद्या प्राधिकरण नागपूर मधील पदांचा तपशील प्रशासन शाखेत वर्ग केलेली पदे 
अ ब क 

अ.क्र. | पदनाम गट | कार्यालय ग्रेडपे | पदनाम गट | कार्यालय वेतन ग्रेडपे | पदस्तर | पदनाम । कार्यालय | वेतन ग्रेडपे 

संरचना संरचना 
Is ae | 2 3 ४ षु नि ७ ८ ९ Fae | ० fe वे | १ १२ १३ १४ १५ 
१९ | feats कार्य|ब | ast. | ४४०० | विषय gq | विभागीय ९३००- | ४४०० | समकक्ष | कार्यक्रम | विद्या ९३००- | ४८०० 

अधिकारी सं. व प्र.प. सहायक विद्या ३४८०० अधिकारी | प्राधिकर | ३४८०० 

पुणे प्राधिकरण प्रशासन ।ण पुणे 
नागपूर शाखा 


सन २००३ च्या आकृतीबंधातील पदनाम व 


दिनांक ३१.०७.२०१७ रोजीच्या शासन निर्णयामध्ये मंजूर केलेल्या 


विभागीय विद्या प्राधिकरण, नाशिक साठी 


कार्यालय विभागीय विद्या प्राधिकरण नाशिक मधील पदांचा तपशील उपलब्ध करुन दिलेले पद 
अ ब क 
अ.क्र. | पदनाम गट | कार्यालय | asd | पदनाम गट | कार्यालय वेतन ग्रेडपे | पदस्तर | पदनाम । कार्यालय । वेतन । ग्रेडपे 
संरचना संरचन 
a4 २ ३ ४ 4 द ७ ८ ९ कि ० शिवत १ १२ १३ १४ १५ 
7 शिक्षण gq | शिक्षणाधि । ४८०० | प्राध्यापक gq । विभागीय ९३००- | ४८०० | समकक्ष | उप शिक्षणा- ९३००- | ४८०० 
उपनिरिक्ष कारी विद्या ४८०० शिक्षणा- । धिकारी ४८०० 
क (माध्यमिक) प्राधिकरण धिकारी | (माध्यमिक) 
ठाणे नाशिक कोल्हापूर 


शासन निर्णय क्रमांक आबंध२०१७/प्र.क्र.४१/१७/प्रशा-५,दिनांक-०७.१२.२०१८ सोबतचे प्रपत्र-३ 
दिनांक ३१.०७.२०१७ च्या शासन निर्णया सोबतच्या प्रपत्र-ब मधून वगळण्यात आलेल्या पदांचा तपशिल 


(१) संस्थेचे नाव :- म.रा.शौ. सं. व प्र. प. ( विद्या प्राधिकरण), पुणे 


सन २००३ च्या आकृतीबंधामधील पदांचा तपशील 


दिनांक ३१.०७.२०१७ रोजीच्या शासन निर्णयासोबत जोडलेल्या प्रपत्र ब 
मध्ये विद्या प्राधिकरणासाठी मंजूर केलेल्या, मात्र या शा.नि.व्दारे 
वगळण्यात येत असलेल्या पदांचा Ayal 


शेरा 
(पदे वगळण्याचे कारण) 


अ.क्र. | पदनाम ग | कार्यालय ग्रेडपे | पदनाम ग | कार्यालय वेतन ग्रेड पे | पदस्तर 
ct Se संरचना 

८ उपसंचालक । अ| महिळा प्रौढ । ६६०० | प्राचार्य अ | विद्या १५६००- | ६६०० | समकक्ष | दिनांक 39.3.2099 च्या शासन निर्णयान्वये 
शिक्षण संस्था, प्राधिकरण, ३९१०० अमरावती येथील महिला प्रौढ शिक्षण संस्था 
अमरावती पुणे बंद करण्यात आलेली आहे. त्यामुळे सदरचे 
पद स्थानांतरण करता येत नसल्याने 

वगळण्यात येत आहे. 
4Q सहायक ब | म.रा.शो.सं.व प्र. । ४८०० | प्राध्यापक ।ब | विद्या ९३००- ४८०० | समकक्ष | आकृतीबंधानुसार सहायक सचिव पदनामाचे 
सचिव प. पुणे प्राधिकरण पुणे | ३४८०० एकच पद मंजूर असल्याने अतिरिक्‍त 


स्वरुपात देण्यात आळेळे एक पद रद्द करण्यात 
येत आहे. 


८६ ।कलाशिक्षक |क | म.रा.शी.सं.व प्र. | ४४०० | विषय क | विद्या ९३००- ४४०० | समकक्ष | कला शिक्षकांची वेतनश्रेणी ग्रेड वेतन रु.४४०० 
प. पुणे सहायक प्राधिकरण पुणे | ३४८०० अशी चुकीची दर्शविण्यात आली आहे. मात्र, 
प्रत्यक्षत कला शिक्षकाची वेतनश्रेणी ग्रेड वेतन 
रु.४२०० असल्यामुळे विषय सहायकाचे एक 
पद समकक्ष वेतनश्रेणीत स्थानांतरीत करता 

येत नसल्याने रद्द करण्यात येत आहे. 
९४ गायनवादन ।क ।म.रा.शौ.सं.व प्र. | ४४०० | विषय क | विद्या ९३००- ४४०० | समकक्ष | गायन वादन शिक्षकाची वेतनश्रेणी ग्रेड वेतन 
शिक्षक प. पुणे सहायक प्राधिकरण पुणे | ३४८०० रु.४४०० अशी चुकीची दर्शविण्यात आली 
९५ ।गायनवादन ।क।म.रा.शो.सं.व प्र. | ४४०० | विषय क | विद्या ९३००- ४४०० | समकक्ष | असल्याने, ते पद विषय सहायक या समकक्ष 
शिक्षक प. पुणे सहायक प्राधिकरण पुणे | ३४८०० पदामध्ये स्थानांतरण करण्यात आले आहे. 
९६ ।|गायनवादन ।क | ANT. | ४४०० | विषय क | विद्या ९३००- ४४०० | समकक्ष | गायनवादन शिक्षक या पदाची वेतनश्रेणी ग्रेड 
शिक्षक प. पुणे सहायक प्राधिकरण पुणे | ३४८०० वेतन रु.४३०० असल्याने समकक्ष वेतनश्रेणीत 


वर्ग करण्यात आलेली ४ विषय सहायकाची पदे 


९७ ।गायनवादन ।क | म.रा.शै.सं.व प्र. | ४४०० | विषय क | विद्या ९३००- ४४०० | समकक्ष | वगळण्यात येत आहेत. 
शिक्षक प. पुणे सहायक प्राधिकरण पुणे | ३४८०० 
१४८ | कनिष्ठ ® | ARAMA. | १९०० | कनिष्ठ क | ARAMA | ५२००- १९०० | समकक्ष | सन २००३ च्या आकृतीबंधामध्ये मंजूर 
लिपिक प. पुणे लिपिक प्र. प. पुणे २०२०० असलेली सहायक अधिक्षकांची २ पदे या शा. 
१४९ । कनिष्ठ ® | म.रा.शी.सं.व प्र. | १९०० | कनिष्ठ क । ARAMA | ५२००- १९०० | समकक्ष | नि.व्दारे अतिरिक्‍त स्वरुपात मंजूर करण्यात 
लिपिक प. पुणे लिपिक प्र. प. पुणे २०२०० आली असल्यामुळे कनिष्ठ लिपिक संवर्गाची २ 
पदे वगळण्यात येत आहेत. 
१५० | कनिष्ठ क| म.रा.शै.सं.व प्र. | १९०० | कनिष्ठ क | ARAMA | ५२००- १९०० | समकक्ष | सन २००३ च्या आकृतीबंधामध्ये मंजूर 
लिपिक प. पुणे लिपिक प्र. प. पुणे २०२०० असलेले सहायक ग्रंथपालाचे १ पद या शा. 
नि.व्दारे अतिरिक्‍त स्वरुपात मंजूर करण्यात 
आले असल्यामुळे कनिष्ठ लिपिक संवर्गातील 
१ पद वगळण्यात येत आहे. 


(२) संस्थेचे नाव :- प्रादेशिक विद्या प्राधिकरण, नागपूर 


सन २००३ च्या आकृतीबंधामधील पदांचा तपशील 


दिनांक ३१.०७.२०१७ रोजीच्या 


area निर्णयासोबत 


जोडलेल्या प्रपत्र ब मध्ये प्रादेशिक विद्या प्राधिकरण, 
नागपूरसाठी मंजूर केलेल्या, मात्र या शा.नि.व्दारे वगळण्यात 


शेरा 
(पदे वगळण्याचे कारण) 


येत असलेल्या पदांचा तपशील 
अ.क्र. | पदनाम गट | कार्यालय ग्रेडपे पदनाम | गट | कार्यालय । वेतन [ast | weer 
संरचना 

३० । वरिष्ठ क । राज्य विज्ञान | २४०० ।वरिष्ठ fo । प्रादेशिक | ५२००- | २४०० | समकक्ष | वरिष्ठ लिपिकाची 3 पदे मंजूर आहेत. 
लिपिक शिक्षण संस्था लिपिक विद्या २०२०० नागपूर येथे आवऱ्यक पदांची संख्या १ 
नागपूर प्राधिकरण, असून २ पदे अन्यत्र वर्ग करण्यात आली 
नागपूर असल्याने १ पद अतिरिक्त स्वरुपात मंजूर 
करण्यात आले होते. सदर अतिरिक्‍त पद या 

शासन निर्णयाव्दारे वगळण्यात येत आहे. 


(३) संस्थेचे नाव :- प्रादेशिक विद्या प्राधिकरण, औरंगाबाद 


सन २००३ च्या आकृतीबंधामधीळल पदांचा तपशील प्रादेशिक विद्या प्राधिकरण, औरंगाबाद यामधील प्रस्तावित पदांचा शरा 
तपशील (पदे वगळण्याचे कारण) 
अ.क्र | पदनाम गट | कार्यालय ग्रेडपे पदनाम । गट कार्यालय ।वेतन  ।ग्रेडपे | पदस्तर 
र संरचना 
१३ । अधिव्याख्या |g | म.रा.हकश्रवण | ४८०० | प्राध्यापक |g | प्रादेशिक | ९३००- | ४८०० | समकक्ष | प्रादेशिक विद्या प्राधिकरण, औरंगाबाद 
ता शिक्षण संस्था, विद्या ३४८०० येथे संरचनेनुसार प्राध्यापक 
पुणे प्राधिकरण, पदनामाची ९ पदे अनुज्ञेय होती. मात्र, 
औरंगाबाद चुकून १० पदे मंजूर करण्यात आली 
होती. त्यामुळे प्राध्यापक पदनामाचे १ 
अतिरिक्त स्वरुपात मंजूर करण्यात 
sss पद या शासन निर्णयाद्वारे 
वगळण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांक आबंध२०१७/प्र.क्र.४१/१७/प्रश्ा-५,दिनांक-०७.१२.२०१८ सोबतचे प्रपत्र-४ 


दिनांक ३१.०७.२०१७ च्या शासन निर्णयाव्दारे मंजूर करण्यात आलेल्या पदांव्यतिरिक्‍त अतिरिक्‍त स्वरुपात समकक्ष श्रेणीमध्ये वर्ग करण्यात येणारी पदे 


सन २००३ च्या आकृतीबंधामधील पदांचा तपशील 


म.रा.शै.सं. व प्र. प. (विद्या प्राधिकरण), पुणे या संस्थेसाठी अतिरिक्त स्वरुपात मंजूर 
करण्यात आलेल्या पदांचा तपशील 


अ.क्र. | पदनाम गट | कार्यालय ग्रेडपे पदनाम गट | कार्यालय वेतन संरचना ग्रेडपे | vara 

१४८ । सहायक ।क ।म.राशौ.सं. व WF. | ४३०० सहायक क ।म.रा.शौ.सं. व प्र.प. (विद्या | ९३००- ४३०० | समकक्ष 
अधिक्षक (विद्या प्राधिकरण), पुणे अधिक्षक प्राधिकरण), पुणे ३४८०० 

१४९ | सहायक ।क ।म.राशौ.सं. व प्र.प. | ४३०० सहायक क ।म.रा.शौ.सं. व प्र.प. (विद्या | ९३००- ४३०० । समकक्ष 
अधिक्षक (विद्या प्राधिकरण), पुणे अधिक्षक प्राधिकरण), पुणे ३४८०० 

१५० । सहायक ।क | arate. F WF. | २००० सहायक क ।म.रा.शौ.सं. व प्र.प. (विद्या | ५२००- २००० । समकक्ष 
ग्रंथपाल (विद्या प्राधिकरण), पुणे ग्रंथपाल प्राधिकरण), पुणे २०२०० 


शासन निर्णय क्रमांक आबंध २०१७/प्र.क्र.४१/१७/प्रशा-५, दिनांक-०७.१२.२०१८ सोबतचे प्रपत्र-५ 


दिनांक ३१.०७.२०१७ च्या शासन निर्णयातील प्रपत्र-अ येथे जिल्हा शैक्षणिक सात्तत्यपूर्ण व्यावसायिक विकास संस्था (एकूण ३३ जिल्हे) खाली 


नमूद THA खालीलप्रमाणे आहे - 

पदनाम =f Te [ग्रेड पे ६ AT] सन २००३ च्या | दिनांक १७.१०.१६ च्या शा.नि. | अतिरिक्‍त आवश्यक | एकूण आवश्‍यक पदे | समकक्ष वेतनश्रेणीतून घ्यावयाची 
वेतन आकृतीबंधानुसार । मधील संरचनेनुसार पदे असलेली पदे पदे 
आयोगानुसार) | मंजूर पदे 

कार्यशाळा | | ४३००/- २ hae 2 २ शग 

सहायक 

लघुलेखक |क | ४३००/- १ शिका शिका i | i 2. 


सदर daa ऐवजी जिल्हा शैक्षणिक सात्तत्यपूर्ण व्यावसायिक विकास संस्था (एकूण 33 जिल्हे) यासाठी उपलब्ध करुन दिलेल्या पदांचा तपशील 


खालीलप्रमाणे वाचण्यात यावा. 
पदनाम गट [ग्रेड पे (§ व्या। सन२००३ च्या | दिनांक १७.१०.१६ च्या शा.नि. | आवश्‍यक असलेली | एकूण आव्यक पदे | उपलब्ध करुन दिलेले पदे 
वेतन आकृतीबंधानुसार । मधील संरचनेनुार पदे पदे 
आयोगानुसार) | मंजूर पदे 
कार्यशाळा |क | ४३००/- १ शिश १ १ १ 
सहायक 
लघुलेखक | क | ४३००/- २ शशि १ १ १ 


